घन कचरा व्यवस्थापन नियम २०१६, च्या 
प्रभावी अंमलबजावणीसाठी विभागनिहाय 
देखरेख समिती स्थापन करण्याबाबत. 


(पश्चिम विभाग) 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : स्वमअ-२०१८/प्र. क्र.३०६/नवि-३४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
४ था मजला, मंत्रालय, मुंबई 
दिनांक: २१ सप्टेंबर, २०१८. 


राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणात मुळ अर्ज क्रमांक ६०६/२०१८ या न्यायीक प्रकरणी दिलेल्या 
आदेशानुसार घन कचरा व्यवस्थापन नियम २०१६, च्या प्रभावी अंमलबजावणीबाबत. 


प्रस्तावना: 

नागरी स्थानीक स्वराज्य संस्थांच्या घनकचरा व्यवस्थापनाबाबतचे महत्व विचारात घेऊन, 
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणात) NGT) दाखल मुळ याचीका क्रमांक १९९/२०१४ मध्ये दिनांक 22 
डिसेंबर, २०१६ रोजीच्या आदेशान्वये देशातील राज्यांना व केंद्रशासित प्रदेशांना घन कचरा व्यवस्थापन 
नियम २०१६, च्या प्रभावी अंमलबजावणीबाबत निदेश दिले आहेत. या संदर्भात सर्व राज्यांची एक 
व्हीडीओ कॉन्फरन्स ऑगस्ट, २०१८ मध्ये घेण्यात आली होती. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकारणाच्या मुळ 
अर्ज क्र. ६०६/२०१८ याचीकेमध्ये न्यायाधिकरणाने घन कचरा व्यवस्थापन नियम, २०१६ च्या प्रभावी 
अंमलबजावणीसाठी विभाग निहाय देखरेख समिती गठीत करण्यातबाबत आदेशा दिले. उत्तर विभाग : 
छत्तीसगड-दिल्ली, पुर्व विभाग : कलकत्ता, पश्चिम विभाग : मुबई-पुणे, मध्य विभाग : भोपाळ व दक्षिण 
विभाग: चेन्नई. पश्चिम विभागांत महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा व केंद्रशासीत प्रदेश दिव आणि दमण, दादरा व 
नगर हवेली यांचा समावेश आहे. न्यायाधिकरण्याच्या आदेशानुसार विभाग निहाय देखरेख समिती 
स्थापन करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 


घनकचरा व्यवस्थापन नियम २०१६, च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी देशात विभागनिहाय 
देखरेख समिती गठीत करण्याच्या निर्णयानुसार खालील प्रमाणे पश्चिम विभाग देखरेख समिती गठीत 
करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. सदर समितीमध्ये पुढील सदस्यांचा समावेश करण्यात येत आहे. 


मा. श्री. जे.पी. देवधर, तत्कालीन न्यायमुर्ती, मुंबई उच्च न्यायालय, - अध्यक्ष 
प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग, महाराष्ट्र राज्य, - सदस्य सचिव 


१) 
) 
) प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग, गुजरात, राज्य, - सदस्य 
) 
) 
) 


AD 


AN 


०८ 


प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग, गोवा राज्य, - सदस्य 
प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग, दिव व दमण, - सदस्य 
प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग, दादरा व नगर हवेली 


o~ 


4 


सदस्य 


£39) 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वमअ-२०१८/प्र. क्र.३०६/नवि-३४ 


७) सदस्य सचिव, राज्य प्रदुषण नियंत्रक मंडळ, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा,  - सदस्य 
दिव व दमण, दादरा व नगर हवेली, 
८) केंद्रीय प्रदुषण मंडळाचे प्रतिनिधी, श्री. बी.आर.नायडू, विभागीय संचालक, बडोदा - सदस्य 
९) उप सचिव, नवि-३४, नगर विकास विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मंत्राळय, मुंबई हे समितीचे 
समन्वयक असतील. 


२. समितीची कार्यकक्षा : 
.. घनकचरा व्यवस्थापन नियम, २०१६ च्या प्रभावी अंमलबजावणीची खात्री करणे, 

॥. घनकचरा व्यवस्थापन नियम, २०१६ नुसार जैव वैद्यकीय कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी स्वतंत्र 
प्रणाली असल्याची खात्री करणे. 

॥. राज्य घनकचरा व्यवस्थापन समितीने दर महिन्याला दिलेल्या अहवालाची तपासणी करणे. 

iv. विभागीय घनकचरा व्यवस्थापन देखरेख समितीचा अहवाल नियमीतपणे तीन महिन्यांन्यातून 
दोनदा सर्वोच्च संनियंत्रण समितीस सादर करणे. तसेच पहिले तीन महिने कामकाजाबाबत 
हरित लवाद न्यायाधिकरणास अहवाल सादर करणे. 

४. रेल्वे स्टेशन, प्लाटफॉर्म, बस स्थानके वा जनतेकडून वारंवार वापण्यात येणाऱ्या स्थानी 
घनकचरा व्यवस्थापन नियम, २०१६ ची पुर्तता होत असल्याचे पहाणे. विभागीय देखरेख 
समितीस आवश्यक असल्यास ठरावीक कालावधी नंतर रेल्वे मंत्रालयाच्या समन्वय 
अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधुन त्यांना आवश्‍यक सूचना करणे. 

vi. राज्यस्तरीय समितीज्ञी नियमीत समन्वय ठेवून समितीच्या कामकाजाचे सनियंत्रण करणे. 

५. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या आदेशानुसार अंमलबजावणी करण्यासाठी कोणत्याही यंत्रणेस 
आदेशा देण्याचे अधिकार सदर विभागीय देखरेख समितीस प्राप्त असतील. 


3 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या आदेशानुसार पश्चिम विभागीय देखरेख समितीने 

विभागस्तरावरील काम लवकरात लवकर सुरू करेल 

४. विभागीय देखरेख समिती शक्यतो आठवडयातून किमान एकदा एकत्र भेटेल, किंवा गरजेनुसार 

जास्त कालावधी नंतर भेटतील. जर व्यक्तीश: उपस्थिती गरजेची नसेल तर, बाहेरगावातील सदस्य 

व्हीडीओ कॉन्फरन्सव्दारे सुध्दा सहभागी होवू हकतील. 

५. घनकचरा व्यवस्थापन नियम, २०१६ च्या संनियंत्रणासाठी विभागीय संनियंत्रण समितीस जर 

आवश्यक असेल तर, सर्वोच्च समितीमधील सदस्यांची सेवा विशेष निमंत्रीत म्हणून घेऊ हकेल तसेच 
अन्य व्यक्‍तीचा सहभाग घेणे आवश्‍यक आहे, अशी समितीची धारणा असल्यास त्याप्रमाणे सदर समिती 

कार्यवाही करू शकेल. 

६. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या उपरोक्त नमुद आदेशानुसार विभागीय देखरेख समिती 

अध्यक्षांचे मानधन व समितीच्या कामानुसार देय भत्ते तुर्तास महाराष्ट्र शासन अदा करेल. राष्ट्रीय हरित 

न्यायाधिकरणाच्या नमुद आदेझ्ञानुसार संबंधित सदस्य राज्ये व केंद्रशासीत प्रदेश यांचेकडून अनुषंगीक 

खर्चाची प्रतिपुर्ती करण्याचा अधिकार महाराष्ट्र शासनास राहील. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वमअ-२०१८/प्र. क्र.३०६/नवि-३४ 


७. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या उपरोक्त नमुद आदेशानुसार सदर समितीचा कार्यकाल 
अन्यथा पुढील आदेश नसल्यास एक वर्ष राहील. 
८. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या उपरोक्त नमुद आदेझ्ानुसार तसेच यापुढे वेळोवेळी देण्यात 
येणाऱ्या आदेशानुसार पश्चिम विभागीय देखरेख समिती, आपली कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या पार पाडील. 
९. या संदर्भात करण्यात येणारा अनुषंगीक खर्च व अध्यक्षांचे मानधन हे सद्यस्थितीत तुर्तास स्वच्छ 
भारत अभियानाच्या राज्य हिस्याच्या उपलब्ध निधीतून करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. तथापी 
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या उपरोक्त नमुद आदेशानुसार पश्चिम विभागातील संबंधित सदस्य राज्ये 
व केंद्रशासीत प्रदेश यांचेकडून अनुषंगीक खर्चची परत फेड घेण्यासाठी महाराष्ट्र शासनास अधिकार 
राहतील. अन्य राज्याच्या तसेच केंद्रीय प्रदुषण नियंत्रण मंडळ व राज्य प्रदुषण नियंत्रण मंडळाच्या 
सदस्यांसाठी येणारा खर्च संबंधित राज्ये व केंद्रशासीत प्रदेश त्यांच्या शासनाच्या / प्राधिकरणाच्या / 
संबंधित विभागांच्या अनुदानातून करतील. 
qo. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०९२११७००३८५५२५ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. Kailas Senet aan 


ou=Urban ment De} 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 

M h k 2.5.4.20=22804d8f98c03e9a67caBecaba02e7ea 
a VWUKar ab4bec4a3d59dfce4fic7189ab74b085, 
seri 


jalNumber=e83c1c73de120837488d763797 
B d h pir ia eee 1df8cfea9650fcff780f, 
aanan निती 
(कैलास बधान) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
. मा .मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा.राज्यमंत्री (नगर विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
४. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई 
५. AL a. जे.पी. देवधर, तत्कालीन न्यायमुर्ती, मुंबई उच्च न्यायालय. 
६. प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग, महाराष्ट्र राज्य, 
प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग, गुजरात, राज्य, 
. प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग, गोवा राज्य, 
९. प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग, दिव व दमण, 
१०. प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग, दादरा व नगर हवेली 
११. सदस्य सचिव, राज्य प्रदुषण नियंत्रक मंडळ, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, 
दिव व दमण, दादरा व नगर हवेली, 
१२. केंद्रीय प्रदुषण नियंत्रण मंडळाचे प्रतिनिधी, श्री. बी.आर.नायडू, विभागीय संचालक, बडोदा 
१३. आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, वरळी, मुंबई 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वमअ-२०१८/प्र. क्र.३०६/नवि-३४ 


१४. विभागीय आयुकत, महसूल विभाग (सवी. 

१५. जिल्हाधिकारी, सर्व 

१६. आयुक्त, महानगरपालिका (सवी. 

१७. मुख्याधिकारी, नगरपरिषद/नगरपंचायत (सवी. 

१८. राज्य अभियान संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी), मुंबई. 
१९. निवडनस्ती, नवि-३४. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


Constitution of Regional Level 
Monitoring Committee for Effective 
Implementation of SWM Rules, 
2016. 


Government of Maharashtra 
Urban Development Department 
Government Resolution No- SWM-2018/C.R.-306/UD-34 
Shahid Rajguru Chowk, Madam Cama Road, 
Mantralaya, Mumbai- 400 032. 
Date: 219 September, 2018 


Read:- NGT O.A. No: 606 of 2018 in the matter of compliance of SWM rules, 2016. 


Preface:- 

Considering the importance of efficient Municipal Solid Waste Management, the 
Hon’ble National Green Tribunal (NGT), on 227१ December 2016, had issued an order 
(O.A. No. 199 of 2014) with directions to all the states/UTs for effective implementation 
of the SWM rules, 2016. A video conference was conducted with all the states in the 
month of August 2018 and vide NGT O.A. No: 606 of 2018, Hon’ble Tribunal has further 
given directives for effective implementation of the SWM rules, including constitution of 
Regional Level Monitoring Committees for North Zone: Chandigarh-Delhi, Eastern Zone: 
Kolkata, Western Zone- Mumbai-Pune, Central Zone- Bhopal, and Southern Zone- 
Chennai. 

Western Zone comprises of States of Maharashtra, Gujarat, Goa, and UTs of 
Diu & Daman, and Dadara & Nagar Haveli. 


Government Resolution:- 
Regional Monitoring Committee for effective implementation of SWM Rules for 
Western zone is hereby being constituted: 


i. Chairperson: Hon’ble Justice J.P. Deodhar, Former Judge, Bombay High 
Court. 

ii. Member Secretary: Principal Secretary, UDD, Government of 
Maharashtra. 

iii. Member: Principal Secretary, UDD, Government of Gujarat. 

iv. Member: Principal Secretary, UDD, Government of Goa. 


V. Member: Principal Secretary, UDD, Diu & Daman. 

Vi. Member: Principal Secretary, UDD, Dadara & Nagar Haveli. 

vii. | Members: Member Secretary, State Pollution Control Boards, 
Maharashtra, Gujarat, Goa, Diu & Daman, and Dadara & Nagar Haveli. 

viii. Representative of CPCB: Mr. B.R. Naidu, Regional Director, Vadodara. 

ix. Deputy Secretary, UD-34, UDD, Government of Maharashtra, Mantralaya, 
Mumbai, will be co-ordinator for this committee. 


2) The role of Regional Committee will be as follows:- 
i. To Ensure Effective Implementation of SWM Rules, 2016. 


Government Resolution No.: SWM-2018/C.R.-306/UD-34 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


ii. 10 Ensure separate treatment mechanism for Bio-Medical waste is in place 
and in accordance with SWM rules 2016 

iii. To examine the reports submitted by State level committees every month. 

iv. To submit the report of the workings of the Regional Committee to the Apex 
Committee twice in a quarter, and to the Tribunal for the first three initial 
months of working. 

v. Tomonitor compliance of the mandate of SWM Rules 2016 for areas around 
Railway stations and platforms, Bus stands or other places frequented by 
public. The committee may interact with Nodal officers at appropriate 
intervals from the Ministry of Railway. 

vi. To monitor the working of State level committees through interactions at 
regular intervals. 

vii. ©The committee is authorised to give directions to any authority for execution 
of orders of the NGT. 


In accordance with the order of the NGT, Regional level committee should resume 
their work at the earliest. 

The regional Level committee may meet preferably once in every week or at longer 
intervals as per requirement. Outstation members may participate via Video 
Conferencing unless physical presence is required. 

Regional Monitoring Committee if required can solicit the service of the special 
invitees of the Apex Monitoring Committee and others whom they think could 
contribute to the cause of monitoring of SWM Rules, 2016. 

In accordance with the order of NGT referred above, the remuneration for the 
Chairperson and logistic support for the working of the Regional Monitoring 
Committee will be initially borne by the Government of Maharashtra. As directed 
by the NGT, Government of Maharashtra will be entitled to recover proportionate 
expenses on this count from the member states and Union Territories. 

In accordance with the orders from the NGT the tenure of the committee will be for 
a period of one-year subject to any further orders. 

The Western Zone Mumbai-Pune Regional Monitoring Committee will carry out its 
duty and responsibility in accordance with directives from the NGT referred above 
and given time to time. 


9) The expenditure incurred on the logistics and remuneration of Chairperson will 


initially be incurred from funds available under the State share of Swachh Bharat 
Mission. However, as directed by the NGT, Government of Maharashtra will be 
entitled to recover proportionate expenses from the Member States and Union 
territories of the Western Zone. The expenditure incurred by the members of other 
states, PCBs, and CPCB will be borne from their respective state governments/ 
UTs/ concerned departments. 


Page 2 of 3 


Government Resolution No.: SWM-2018/C.R.-306/UD-34 


10) This Government resolution of Maharashtra Government is available at the 
website www.maharashtra.gov.in Reference number’ for this _ is 
201809211700385525. This order has been signed digitally. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra. 


Digitally signed by Kailas Madhukar Badhan 
: टस nment Of Mah 


DN: arashtra, ou=Urban 
क 09९५९० tment, postalCode=400032, 
Kailas Madhukar: 


tra, 
(04d8f98c03e9a67caBecaba02e7eaab4bcc4a 
¢7189ab74b085, 


Badhan ccs तवी 
( Kailas Madhukar Badhan ) 
Deputy Secretary to Government of Maharashtra 


Urban Development Department. 


. Secretary to Hon. Governar of Maharashtra, Mumbai. 
. Add. Chief Secretary to Hon’ble Chief Minister, Mantralaya, Mumbai 
. Personal Secretary to Hon’ble Minister of State (Urban Development), Mantralaya, 


Mumbai 


. Hon’ble Chief Secretary, Government of Maharashtra, Mantralaya, Mumbai 

. Hon’ble Justice J.P. Deodhar, Former Judge, Bombay High Court. 

. Principal Secretary, UDD, Government of Maharashtra. 

. Principal Secretary, UDD, Government of Gujarat. 

. Principal Secretary, UDD, Government of Goa. 

. Principal Secretary, UDD, Diu & Daman. 

. Principal Secretary, UDD, Dadara & Nagar Haveli. 

. Member Secretary, State Pollution Control Boards, Maharashtra, Gujarat, Goa, 


Diu & Daman, and Dadara & Nagar Haveli. 


. Mr. B.R. Naidu, Regional Director, Representative of CPCB, Vadodara. 
. Commissioner and Director, Directorate of Municipal Administration, Worli, 


Mumbai 


. Divisional Commissioner (all) 

. District Collector (all) 

. Municipal Commissioner (all) 

. Chief officer, Municipal Council / Nagar Panchayat (all) 

. State Mission Director, Swachh Maharashtra Mission (Urban), Mumbai 
. Select File, UD-34. 


Page 3 of 3 


